महाराष्ट्र शौक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 
अधिनियम, २०११ मधील तरतूदीनुसार 
विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाशौशु-२०१९/प्र.क्र.५७( भाग-१)/१९/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक: १४ जुले, २०२१ 
वाचा - 
१) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ 
२) शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ 
(भाग-१)/१९/एसएम-६,दिनांक ७ जून २०२१. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम,२०११ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात 
आला आहे. सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरिक्षण समिती 
गठीत करावयाची आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम (१) मधील तरतूदीनुसार संदर्भाधीन 
दिनांक ७ जून २०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या विभागासाठी 
विभागीय शुल्क नियामक समित्या गठीत करण्यात आल्या असून कोल्हापूर, अमरावती व लातूर येथे 
विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कोल्हापूर, अमरावती व लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत होईपर्यंत सदर 
समितीचे कामकाज संदर्भाधीन अधिसूचनेअन्वये गठीत केलेल्या विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे 
खालीलप्रमाणे सोपविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विभागीय शुल्क नियामक समिती सोपविण्यात आलेल्या समितीचा कार्यभार 

।। विभागीय शुल्क नियामक समिती ,पुणे, विभागीय शुल्क नियामक समिती, 
१७, डॉ. आबेडकर मार्ग, लाल देवळाजवळ, कोल्हापूर. 
पुणे-४११००१ सोमवार पेठ, हत्ती महाल गंजी गल्ली, 
ई-मेल: dydpune@gmail.com कोल्हापूर-४१६००२. 

ई-मेल- dydekop@gmail.com 

२ | विभागीय शुल्क नियामक समिती,नागपूर विभागीय शुल्क नियामक समिती , 
बालभारती, धंतोली गार्डन जवळ, धंतोली, अमरावती. 
नागपूर-४४००१२ टोपेनगर, अमरावती-४४४६०२. 
ई-मेल: dydnagpur@rediffmail.com $-4o-dydamt@gmail.com 

३ | विभागीय शुल्क नियामक समिती ,औरंगाबाद । विभागीय शुल्क नियामक समिती , 
मुलींचे आयटी आय जवळ, भडकल गेट, लातूर. 
मीपा परिसर, औरंगाबाद-४३१००१ गांधी चौक, लातूर-४१२५१२. 
ई-मेल: rmsadydeaurangabad@gmail.com $-4e-dydelatur@gmail.com 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७( भाग-१/१९/एसएम-६ 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१४१७५८०९९८२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz : 
Mushtaque Kazi 2="ssssesecnsennr 
(इ. मु. काझी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.मंत्री area शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


Cc 


4 

मा. मुख्यसचिव यांचे उपसचिव 

आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 

(यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया उक्त तपशिलास व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी) 

११) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सूचना देण्यात येते की,त्यांनी सदर शासन निर्णय 
सर्व शैक्षणिक संस्थाच्या निर्दडानास आणून त्यांच्या संकेतस्थळावर/सुचना फलकावर प्रसिध्द 
करण्याची कार्यवाही करावी व समिती बाबत व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

१२) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ,जिल्हा परिषद. 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ,जिल्हा परिषद 

१४) अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

) 
) 


G <£४0 


(2 


) 
) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री ,शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


१५) सहसचिव (शाळा व्यवस्थापन) ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


